मा.उपलोकआयुक्‍्त प्रकरण 

श्री. एस.ए.केळकर, सेवानिवृत्त 
लेखापाल यांचे वैद्यकीय खर्चाचे 
प्रलंबित देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.८९ /प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२२ 


वाचाः-१) केंद्र शासनाचे दिनांक ८ मार्च,२०२२ चे पत्र 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४/०४/२०२२ 

3) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. सेवापूर्व शिक्षण /अकोला/ 

केळकर/२०२२-२३/३२३२, दि.०४/०७/२०२२ 
प्रस्तावनाः- 
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. 

(६०:४०) सदर योजनेंतर्गत राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी 
कार्यरत आहेत. त्यामधील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, अकोला येथील श्री.एस.ए.केळकर, सेवानिवृत्त 
लेखापाल यांचे रु.२,५५,४६६/- एवढया रकमेचे वैद्यकीय खर्चाचे देयक राज्य हिउइड्यातून २२०२ आय ६१२ या 
लेखाशीर्षाखाळील ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) उद्दिष्टाखाली रु.५४६.६१ कोटी अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीपैकी वित्त विभागाने रु.१५३.०५ कोटी इतका निधी वितरीत केला आहे. सदर वितरीत निधीमधून 
रु.२,५५,४६६/- इतकी रक्कम उपलब्ध करुन देण्याबाबतची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासननिर्णयः- 


जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थां,अकोला येथील सेवानिवृत्त श्री.एस.ए.केळकर सेवानिवृत्त लेखापाल 
यांचे रु.२,५५,४६६/- एवढया रकमेचे वैद्यकीय खर्चाचे देयक राज्य हिछ्यातून २२०२ आय ६१२ या 
लेखाशीर्षाखालील ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) उद्दिष्टाखाली अर्थसंकल्पीय निधीमधून रु.२,५५,४६६/- 
(रुपये दोन लाख पंचाव्वन हजार चारशे सहासष्ठ फक्त ) इतकी तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. सदर रक्‍कम खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षातंर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून 
वितरीत करण्यात येत आहे. 

(General Head) सर्वसाधारण लेखाशीर्ष 

उद्दिष्ट लेखाशिर्ष वितरीत तरतुद 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) | राज्य हिस्सा (२२०२1॥६१२) रु.२,५५,४६६/- 


२. उपरोक्त खर्च मागणी क्र. ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण ०१ प्राथिमिक शिक्षण,१०६ शिक्षक आणि 
इतर खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान,(०१)(०२)) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण), (राज्य हिस्सा Yo टक्के), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर,(२२०२। ६१२) या लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

३. सदर ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखालील निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी 
अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” तर सह/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्राळय यांना “नियंत्रक अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ च्या शासन 
परिपत्रकातील तसेच आनुषंगिक परिपत्रकांच्या सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.८९ /प्रशिक्षण 


४.  खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात सदर 
वितरीत निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदर खर्चाचा अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्र इत्यादींची 
माहिती प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा व शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभागास संचालक, राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, यानी पाठवावी. सदर खर्च समग्र 
शिक्षा अभियान कार्यालयाच्या लेख्यांमध्ये प्रतिबिंबित होणे आवश्‍यक असल्याने या लेखाशीर्षाखाळील जमाव 
खर्च याची माहिती समग्र शिक्षा अभियान कार्यालयाने Public Finance Management System (PFMS ) या 
प्रणालीवर नोंदवावी. 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८५१/२०२२/व्यय-५ दि. ०५/०९/२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२०११५५३८२९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत अ आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
N E H A N A N D K U M A R Die =I O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 


fad913 1f2c2ae9d6d9bb0537 1 5c4b9e08b15382beb01922a7bf2c233 
१९३7०45, postalCode=400032, st 


‘Mahi 
serialNumber=D597D0579F83EBCFE441 7B54A6FOF51D17796B044C4649DF 1 
1D9A2A0E92B2B851, cn=NEHA NANDKUMAR HUMRASKAI 
Date: 2022.09.20 11:57:50 +05'30' 


(नेहा FARAH ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 

७. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, चर्नीरोड, मुंबई 

८. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. संचाळक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (२), नागपूर 

१२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) २, महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

१३. प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था,अकोला (DIET) 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अकोला 

१५. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१६. अर्थसंकल्प कार्यासन/एसडी-१ कार्यासन /रोखशाखा,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१७. निवडनस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


